RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ९ ३ ] 


मंगळवार, ऑगस्ट २५ , २०१५ / भाद्रपद ३, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ ७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ . 
क्रमांक व्हीपीएम . २०१५ / प्र.क्र .१७२ / पं.रा . ३. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या (१९ ५८ चा महा. तीन ) कलम ४५ च्या 
उप - कलम ( २) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील अनुसूची-१ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील अनुसूची-१ मध्ये नोंद क्रमांक ७९ नंतर खालील दोन बाबी अंतर्भूत करण्यात येत आहेत : 

माहिती व तंत्रज्ञान 


८०. पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात , नागरिकांना द्यावयाच्या सेवांसाठी , माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर , माहिती संकलन करणे , संगणकासाठी हार्डवेअर, 
सॉफ्टवेअर यांची खरेदी, देखभाल, दुरुस्ती आणि आवश्यक असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्त करणे. 

अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत 


८१. पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात, अपारंपरिक ऊर्जास्रोताचा एकात्मिक विकास, ऊर्जास्रोत संवर्धन करणे, सुधारणा करणे , नियमन करणे आणि 
वापरास उत्तेजन देणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . गिरिराज, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१९७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०१५ / भाद्रपद ३, शके १ ९ ३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , P.W.D. Building , 25 , Marzban Road , 

Fort, Mumbai 400 001 , dated 25th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT, 1958. 

No. VPM - 2015 / C.R . 172/PR -3. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 
45 of the Maharashtra Village Panchayats Act, 1958 (Mah . III of 1958 ), and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby amends SCHEDULE -I to the 
said Act, as follows, namely : 

In SCHEDULE -I to the Maharashtra Village Panchayats Act, after entry 79, the following 
shall be added , namely : 

Information and Technology 
80 – Use of information technology for citizen centric services and collection of data and all 
related procurement and maintenance of hardware , software and engagement of personnel within 
the area of the Panchayat . 

Non -Conventional Energy Resource 
81 Integrated development , management and regulations of non -conventional resource 
within the area of the Panchayat. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


V. GIRIRAJ, 
Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


